भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
प्राधिकरण, औरंगाबाद करिता सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर 
योजनेत्तर अनुदानातून कार्यालयीन 
साहित्य खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. आरपीए-२०२१/प्र.क्र.०२/र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: २८ मार्च, २०२२ 


वाचा: 
१) निबंधक, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण, औरंगाबाद यांचे पत्र जा. 
क्र.२०२१/भु.पु.पु.प्रा./लेखा / कावी- जा.क्र.११५ , दि.२३.१२.२०२१ 


शासन निर्णय:- 

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयास सन 2029-22 या 
आर्थिक वर्षाच्या मंजूर योजनेतर अनुदानातून पुढील तक्त्यात दर्शविलेले रूपये २,६७,५३०/- (रूपये दोन 
लक्ष सदुसष्ट हजार पाचशे तीस wad) रकमेचे कार्यालयीन साहित्य खरेदी करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. वस्तूचे नाव नग अंदाजित किंमत | एकूण किंमत 
संख्या | प्रती नग (रूपये) (रूपये) 

ee | Air Purifires २ ३९,५००/- (92 ,000/- 

2. | Tea/Coffee Vending Machine 1 १ २८,५३०/- २८,५३०/- 

3 | Display Board Moniter 42 inch |" त, "| ४५,०००/- ४५,०००/- 

७ | Display Board Software =a 80,000/- 80,000/- 

५ | संगणक व प्रिंटर P| 9,04,000/- (94,000/- 
एकूण २,६७,५३०/- 


२. सदरहू कार्यालयीन साहित्य खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. भांखस- 
२०१४/प्र.क्र.८२/भाग / उद्योग-४ दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये विहीत केलेल्या कार्यपध्दतींचा अवलंब 
करून करण्यात यावी. 

३. कार्यालयीन साहित्य खरेदीसाठी येणारा खर्च प्राधिकरणासाठी सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षी 
खालील लेखाशिर्षाखाली मंजूर केलेल्या योजनेतर अनुदानातून भागविण्यात यावा व त्याच 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा : 


शासन निर्णय क्रमांकः आरपीए-२०२१/प्र.क्र.०२/र-१ 


मागणी क्रमांक: सी-५ 


२२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 

०१- पुनर्वसन 

२०२- इतर पुनर्वसन योजना 

(०३) - प्रकल्पबाधित व्यक्‍तींची पुनर्वसाहत 

(०३) (१०) भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण, औरंगाबाद 
१३- कार्यालयीन खर्च (२२३५ सी ४४८) 

१७- संगणक खर्च (२२३५ सी ४४८) 


४. सदर शासन निर्णय हा शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ठातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, 
१९७८ भाग पहिला, उपविभाग-२ मधील अ.क्र. ३ व ४ नियम क्र. ७ व अ.क्र. २७ अ, नियम क्र. ७६ अन्वये 
प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२२०३२८१२४२१३६६१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SANJAY MAROTI 


JAGTAP 


(संजय जगताप) 
कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग 


प्रत, 


Ee) 


मा. मंत्री (आ.व्य.म.व पु.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री,(आ.व्य.म.व पु.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

प्रधान सचिव, (आ.व्य.म.व पु.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल -२ (लेखा व अनुज्ञेयता ) (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद 

जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 

निबंधक, भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पुर्नस्थापना प्राधिकरण, औरंगाबाद 
निवडनस्ती कार्यासन र-१ 


AD 


AN 


SGM - CK 
— a — — — — — — — 


iS 


vo 


